नविन प्रशासन भवन इमारतीमधील नगर 
विकास विभाग व सहकार व पणन 
विभागाच्या ताब्यातील जागा नियोजन 
विभागांतर्गत रोजगार हमी योजना 
प्रभागास वाटप करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग, 
शासन निर्णय क्र. शाकाजा-११२२/प्र.क्र.६८/२०२२/निवास-१(२२), 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक : ३१ जानेवारी, २०२४ 


प्रस्तावना : - 


नियोजन विभागांतर्गत रोजगार हमी योजना हा प्रभाग नविन प्रशासन भवन, १६ वा मजला, 
पूर्व बाजू येथील २४०९ चौ.फूट व पश्चिम बाजू येथील २५० चौ.फूट तसेच ९ मजला पश्चिम बाजू 
येथील १५०० चौ.फूट जागेमध्ये कार्यरत आहे. रोजगार हमी योजना हा प्रभाग एकाच ठिकाणी एकाच 
मजल्यावर कार्यरत राहण्यासाठी नविन प्रशासन भवन, १६ वा मजला पश्चिम बाजू येथील १२५० 
चौ.फूट मध्ये कार्यरत नगर विकास विभाग व सहकार व पणन विभागाच्या कार्यालयांना ९ वा मजला 
येथील जागेत वाटप करण्याबाबत तसेच ९ वा मजला येथील रोहयो प्रभागाचे कार्यालय १६ मजला 
(पश्चिम बाजू) येथे अदलाबदलीने वाटप करण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 
त्यानुषंगाने आता शासनाने खालीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे:- 


शासन निर्णय :- 

नविन प्रशासन भवन इमारतीमधील १६ वा मजला पश्चिम बाजू येथे कार्यरत नगर विकास 
विभाग व सहकार व पणन विभागास नविन प्रशासन भवन इमारतीमधील ९ वा मजला पश्चिम बाजू 
येथील नियोजन विभागांतर्गत रोजगार हमी योजना प्रभागाच्या ताब्यातील १५०० चौ.फूट जागेपैकी 
१००० चौ.फूट जागा नगर विकास विभागास व २५० चौ.फूट जागा सहकार व पणन विभागास वाटप 
करण्यात येत आहे. 
२. नविन प्रशासन भवन इमारतीमधील ९ वा मजला पश्चिम बाजू येथे कार्यरत रोजगार हमी 
योजना प्रभागास नविन प्रशासन भवन इमारतीमधील १६ वा मजला पश्चिम बाजू येथील नगर विकास 
विभाग व सहकार व पणन विभागाच्या ताब्यातील एकूण १२५० चौ.फूट जागा वाटप करण्यात येत 
आहे. 
३. कार्यकारी अभियंता, इलाखा शहर (सा.बां) विभाग, बांधकाम भवन, मुंबई यांनी उपरोक्‍त 
जागेचा ताबा संबंधितांना दयावा व त्याबाबतचा अहवाल शासनास सादर करावा. 
छ. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०१३११२०३२७८३०७ असा आहे. हा STAT 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


BHAGURE DEVIDAS बम कणाचा, 
SANDUJI a द मीठी 
(दे.सां.भगुरे 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१. सर्व सन्माननीय विधानसभा/परिषद व संसद सदस्य 
२. मा.सभापतींचे सचिव/मा.अध्यक्षांचे सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 


शासन निर्णय क्रमांकः शाकाजा-११२२/प्र.क्र.६८/२०२२/निवास-१(२२) 


2 


qo, 
११ 
१२. 
१३. 
१७. 
१५. 
१६. 


१७. 
१८. 


१९, 


विरोधी पक्षनेते, दोन्ही सभागृह, महाराष्ट्र विधान मंडळ, मुंबई 
मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिवांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
मा. उप मुख्यमंत्री यांचे सचिवांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
सर्व मा. मंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

मा.मुख्य सचिव यांचे वरिष्ठ स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई-३२. 


सर्व अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई-३२. 


महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
सर्व मंत्रालयीन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

सह/उप सचिव (आस्थापना), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
सह/उप सचिव (आस्थापना), सहकार व पणन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
सह/उप सचिव (आस्थापना), नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
उप सचिव, (रोजगार हमी योजना), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई - ३२ 
उप सचिव (निवास-१ (२२), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्राळय, मुंबई-३२. 


कार्यकारी अभियंता, SHRI SSX (सा.बां.) विभाग, बांधकाम भवन, २ रा मजला, मर्झबान रोड, 


फोर्ट, मुंबई-०१. 


उप अभियंता, दक्षिण उपविभाग, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, एम.टी.डी.सी.समोर, मुंबई. 
शाखा अभियंता (सा.बां.) बंगळो, नविन प्रशासन भवन, तळमजला, मंत्रालय, मुंबई-३२ 


निवडनस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


